ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत राज्यातील 
विविध जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे तसेच 
उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या 
नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव 
दराने मदत देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा : शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३,दि.२१.१२.२०२१ 
शुध्दीपत्रक: 

वर नमूद शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या सहपत्रामधील तक्‍्यातील स्तंभ क्र.२० खाली एकूण 
आवश्यक मदत “रू.९१८.६१ लक्ष” अशी ऐवजी “रू.१४५८.९६ लक्ष” अशी वाचण्यात यावी. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११२२८१७२६०५५३१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ॥नुसार व नावांने 
शि हु हि a 3 ° Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 


Date: 2021.12.31 14:56:24 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्राळय,मुंबई, 
६. विभागीय आयुक्तसर्व , 
७. जिल्हाधिकारी सर्व , 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
qo, संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी सर्व , 
१२. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१४. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 
१७. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


